विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती / फ्रिशीप 
योजनेंतर्गत महाडीबीटी प्रणालीवर अभ्यासक्रमांचे 
ART करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र. १२३/शिक्षण-१ 
मोती महल, २ रा मजला, १९५ ,जे. टाटा रोड, चर्चगेट,मुंबई-४०००२० 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ- १. शासन निर्णय क्रमांक : इबीसी-२०१७/प्र.क्र.१३/शिक्षण, दि.२१.०८.२०१७ 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/सं.क्र.५२/स्वी.स, दि.०२.११.२०२० 


प्रस्तावना:- 
असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ पॉलीटेक्निक्स व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 


याचिका क्र. २५७/२०२२ सह याचिका क्रमांक १२०४१/२०२३ व इतर ७ याचिका दाखल केल्या आहेत. 


सदर न्यायालयीन प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी दिनांक ३.१२.२०२३ रोजी Rejoinder दाखल केले आहे. 


त्यामध्ये याचिकाकर्त्यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत (१) Bachelor of Visual Arts 


(Painting) and (२) Bachelor of Visual Arts (Sculpture) हे अभ्यासक्रम महाडिबीटी पोर्टलवर मॅप 
केल्याचे दिसून येत नसल्याचे नमूद केले आहे. सदर दोन्ही अभ्यासक्रम सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, पुणे 
यांचेअंतर्गत असून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभाग यांनी 


महाडिबीटी पोर्टलवर मॅप केले आहेत. सबब, सदर दोन्ही अभ्यासक्रम इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभागांतर्गत महाडिबीटी पोर्टलवर मॅप करण्याची विनंती केळी आहे. 


२. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने मा.न्यायालयाच्या कामकाजाचे गांभीर्य लक्षात घेता, (9) Bachelor of 


Visual Arts (Painting) and (2) Bachelor of Visual Arts (Sculpture) या अभ्यासक्रमांचे महाडीबीटी 


प्रणालीवर मार्पिग करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्याच्या 
शिष्यवृत्ती व फ्रिशिप (१) Bachelor of Visual Arts (Painting) and (2) Bachelor of Visual Arts 


(Sculpture) या अभ्यासक्रमांचा समावेश महाडीबीटी प्रणालीवर करण्यात यावा व सदरहू अभ्यासक्रमांचे 


मॅपिंग संबधित शिष्यवृत्ती/ फ्रीशिप योजनांशी करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र. १२३/शिक्षण-१ 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०११५०९१६५५३४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHARATI DINESH DHURI 

H A RAT | | N F H DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER BACKWARD 
BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ac65e55bc2f86ec37c6f25 108b6605bc20e7 1b4742dd20d7e8f5e1 
4cda6a2a7f, postalCode=400032, st=Maharasht 


ales या 
(भारती दि.धुरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


) 
) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AV 


oc 


o~ 


अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 


SG © 


(९ 


vo 


१०) संचालक लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
११) प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, (सर्व) 
१२) सहायक आयुक्‍्त/सहाय्यक संचालक सर्वी 
१३) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
qu) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५) निवासी लेखापरिक्षक अधिकारी, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 

) 


9g) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१७) विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१८)कार्यासन (व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२०) निवडनस्ती- शिक्षण-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक :याचिका-२०२३/प्र.क्र.१२३/शिक्षण-१, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे सहपत्र 


As per Central 


Whether course Govt guidelines 
र Duration | Duration |. क Scholarship | Freeship 
Course Name stream_name is Professional? It falls under 
No (Year) (Months) Eligible? Eligible 
(YES/NO) Group 
(YES/NO) (Yes/NO) 
"A,B,C,D,E" 
Bachelor of Visual Arts oe 
2 ह Interdisciplinary शि a YES YES YES a 
(Painting) 
Bachelor of Visual Arts Baie ae 
Interdisciplinary YES YES — 


(Sculpture) 


BHARATI 


DINESH DHURI 


Digitally signed by BHARATI DINESH DHURI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ac65e55bc2f86ec37c6f25 108b6605bc20e7 1b4742dd20d 
7e8f5e14cda6a2a7f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=6B3C122EDC26AC3532130D69CD06C9664E8A 139 
B9A532752E240A4851A8C9D3C, cn=BHARATI DINESH DHURI 
Date: 2024.03.01 15:21:13 +05'30' 


